अ) तालुका फळरोपवाटिका भंडारा, ता. जि.भंडारा 
येथील प्रक्षेत्रावरील गांडूळखत युनिट, शेडनेट 
हाऊस दुरूस्ती, पॉलीहाऊस दुरूस्ती व मिस्ट चेंबर 
दुरूस्ती प्रस्तावास (रु.२,३५,८९० ब) तालुका 
फळरोपवाटिका  गौंडखैरी,  ता.कळमेश्वार, 
जि.नागपूर येथील प्रक्षेत्रावरील भांडारगृह, 
औजारगृह व कार्यालय दुरूस्ती (रु.८,००,२८७) 
कामाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता 


देणेबाबत 
महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पश्ुसंवर्धन,दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक :- फरोवा-२०२०/प्र.क्र.२९/१३-अे, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- १० फेब्रुवारी, २०२० 


संदर्भ :-१) शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियमन,भाग-२, दि.१७/०४/२०१५. 
२) कृषि व पदुम विभाग शा.नि.क्र.लेखानु-२०१९/प्र.क्र.२३/१९/२-अ, दि.१२/०७/२०१९. 
३) कृषि व पदुम विभाग शा.नि.क्र. राकृवि-०३१९/प्र.क्र.८८/१४-अ, दि.२९/०६/२०१९. 
४) कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र. कृआ/फलो-२/राकृवियो/दुरूस्ती/२४४९/२०१९. 
दि.२१/०१/२०२०. 
५) कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र. . कृआ/फलो-२/राकृवियो/दुरूस्ती/२४४८/२०१९. 
दि.२१/०१/२०२०. 


प्रस्तावना:- 
अ) तालुका फळरोपवाटिका भंडारा, ता. जि.भाडारा येथील प्रक्षेत्रावरील गांडूळखत युनिट, 


शेडनेट हाऊस दुरूस्ती, पॉलीहाऊस दुरूस्ती व मिस्ट चेंबर दुरूस्ती प्रस्तावास (रु.२,३५,८९०) ब) तालुका 


फळरोपवाटिका गौंडखैरी, ता.कळमेश्वार, जि.नागपूर येथील प्रक्षेत्रावरील भांडारगृह, औजारगृह व 


कार्यालय दुरूस्ती (रु.८,००,२८७) कामाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता व सदर रक्‍कम वितरण 


प्रणालीवर वितरीत करण्याचा कृषि आयुक्‍तालयाचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


झासन निर्णय - 


वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ (सुधारणा दि.१७/०४/२०१५) भाग-पहिला, उपविभाग 


५ अ.क्र. १० परिच्छेद अ. क्र. १३४ नुसार सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या परिरक्षणासाठी ताब्यात 


नसलेल्या इमारतीच्या सर्वसाधारण दुरूस्ती व विशेष दुरुस्ती प्रशासकीय (वित्तीय) मान्यता देण्याचे 


अधिकार प्रशासनिक विभागास आहेत. त्याचा वापर करुन शासन अ) तालुका फळरोपवाटिका भंडारा, 


ता. जि.भाडारा येथील प्रक्षेत्रावरील गांडूळखत युनिट, शेडनेट हाऊस दुरूस्ती, पॉलीहाऊस दुरूस्ती व 


मिस्ट चेंबर दुरूस्ती प्रस्तावास रु.२,३५,८९०/- (दोन लाख पस्तीस हजार आठशे नव्वद) ब) तालुका 


शासन निर्णय क्रमांकः फरोवा-२०२०/प्र.क्र.२९/१३-अ, 


फळरोपवाटिका गौंडखैरी, ता.कळमेश्वार, जि.नागपूर येथील प्रक्षेत्रावरील भांडारगृह, औजारगृह व 


कार्यालय दुरूस्ती रु.८,००,२८७/- (आठ लाख Gal सत्याऐंशी) कामाच्या अंदाजपत्रकास अनुक्रमे 


कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बाधकाम विभाग, भांडारा यांनी व कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक 


बाधकाम विभाग, नागपूर यांनी तांत्रिक मान्यता दिलेली आहे. तसेच सदर दुरूस्तीचा खर्च राष्ट्रीय कृषि 


विकास योजनेतंर्गत उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित शासकीय रोपवाटिका विकसित करणे या प्रकल्पाच्या 


माध्यमातून सन २०१९-२० साठी वितरीत करण्यात आलेल्या निधीतून करण्यात येत असल्याने 


प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००२१०११५४४१३७०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Ashok Maroti 


Atram 
Date: 2020.02.10 11:59:53 +05'30' 
(अशोक आत्राम) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. आयुक्‍त कृषी, महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 
२. संचालक फलोत्पादन, कृषी आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य,पुणे, 
३. विभागीय कृषी सहसंचालक,नागपूर विभाग,नागपूर. 
४. जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, भंडारा. 
५. जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, नागपूर. 
६. महालेखापाल-१/२, (लेखा व अनुज्ञेयता ) मुंबई /नागपूर, 
७. महाळेखापाल-१/२ , (लेखा परीक्षा ) मुंबई /नागपूर, 
८. वरिष्ठ जिल्हा कोषागार अधिकारी,नागपूर /भंडारा. 
९. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 
१०.सहसंचालक लेखा व कोषागारे,संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन,५ वा मजला, मुंबई -३२, 
११.कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), कृषि व पदुम (कृषि व फलोत्पादन) विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 
१२.निवड नस्ती (१३-ओ) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


